नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा 
विषयक योजना (S.R.E.) 

निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०३२०/प्र.क्र.६६/विझा- १ ब, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १२ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा-१) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१०१/विझा- १ ब, दि. २८/८/२०१९. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१०१/विशा- १ ब, दि. १६/३/२०२०. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अ.शा. पत्र क्र.- पोमसं/२१-अ/१९५/ 
SRE Scheme/§0/2098, दि. २०/२/२०२०. 
प्रस्तावना- 
नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च योजनेअंतर्गत नक्षलवादी हिंसाचारात शहीद होणारे पोलीस 


अधिकारी/कर्मचारी आणि नागरिकांना सानुग्रह अनुदान, त्यांचा विमा, आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना अर्थसहाय्य, 
जन संपर्क कार्यक्रम व प्रचार कामासाठी अर्थसहाय्य या बाबी आवश्‍यक असल्याने पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई / विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर योजना ही ६०:४० केंद्र व राज्य हिस्सा या प्रमाणात असल्याने केंद्र 
हिऱड्यापोटी सन २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. ४३६०.३७ लक्ष 
इतक्या निधीपैकी ५०% च्या मर्यादेत निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय:- 
नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (Security Related Expenditure) योजनेअंतर्गत नक्षलग्रस्त 


भागासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेला कार्यक्रम राबविण्यासाठी रु. २१,८०,१८,५००/- 
(अक्षरी रुपये एकवीस कोटी ऐंशी लक्ष अठरा हजार पाचशे मात्र) रकमेच्या खर्चास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

(अ) ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत केला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 

(ब) सदर रक्कम संकीर्ण cantar काढता येणार नाही. तसेच पुनर्विनियोजनही करता येणार नाही. 
त्यामुळे सदर निधी दि. ३१/३/२०२१ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/विशेष पोलीस महानिरीक्षक नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर यांची राहील. 

३. यासाठीचा खर्च मागणी क्र.- बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९ जिल्हा पालीस (००) (०८) नक्षलग्रस्त 
भागातील सुरक्षा विषयक खर्च, योजनेतर (६० टक्के केंद्र पुरस्कृत)(कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२०५५ ०४८२) या 


लेखा शिर्षाखाली मंजूर झालेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०३२०/' प्र.क्र.६६/ 'विञा- १ब 
8, सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ H.- ४३६/२०/व्यय-७, 
दि. २९/१०/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११२११५४०८४४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amar Chandrakant Zaware 
1t OF Mahi , ou=Home 
1de=400032, st=MAHARASHTRA, 
'b97618e17350eeS3aebf0c41d091cb3635a 


Amar Chandrakant > se 
Zaware sie neler enteral 
(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत: 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
५. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
६. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
१०. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.शा. १ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


